राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या (RKVY DPR based 
Stream) या योजनेतंर्गत बुबनाळ-ओरवाड, BSI, 
गणेशवाडी, अर्जुनवाड, कवठेसार, घालवाड, कुटवाड- 
हसूर ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर या गावांतील क्षारपड 
जमिनीची सच्छिद्र निचरा प्रणालीचा वापर करून 
सुधारणा करण्याच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमा-२०२३/ प्र.क्र.४५/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 

. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राकृवि/प्र.क्र. ७४/१४-से, दि.०८ मार्च, २०१९ 

. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राकृवि/प्र.क्र. ५७/१४-अ, दि. १७ मे, २०२२. 

. राज्य स्तरीय प्रकल्प तपासणी समितीच्या (SLPSC) बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 

१०२३/प्र.क्र.१९२/१४-ए, दि. २३ नोव्हेंबर, २०२३. 

४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे 
यांचे पत्र क्र. आस्था-३/६४३८/२०२३, दि. १४ डिसेंबर २०२३. 

५. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) ३४ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
११२३/प्र.क्र.२३२/१४-ए, दि. २५ जानेवारी, २०२४. 


axe) 


A) 


AN 


प्रस्तावना:- 

कोल्हापूर जिल्हयातील शिरोळ तालुक्यातील एकूण १०,००० हेक्टर पानथळ-क्षारपड 
जमिनीपैकी शेडझाळ, गणेशवाडी, अर्जुनवाड, कवठेसार, घालवाड, बुबनाळ ओरवाड, कुटवाड- BYR 
ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर या ७ गावांमध्ये सच्छिद्र निचरा प्रणालीव्दारे सुमारे १९१० हेक्‍टर क्षारपड 
जमीन सुधारणा करणेबाबतचा रु. ५९.४५ कोटी प्रकल्प किंमतीचा श्री दत्त होतकरी सहकारी साखर 
कारखाना, लि. शिरोळ यांचा प्रस्ताव मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनेंतर्गत मंजुरीस्तव सादर केला होता. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने सदर प्रस्तावास केंद्र 
शासनाची मंजुरी घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मंजुरी दिली होती. त्यानुसार दि. २९ जुले, २०२१ 
रोजी केंद्र शासनास सदर प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला होता, केंद्र शासनाने दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये, सन २०१८-१९ मधील राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत या उप-योजनेंतर्गत 
(Reclamation of Problematic Soil) अखर्चित असलेला रु.२.१९ कोटी केंद्र हिस्सा रु. १ .२३२ कोटी 
राज्य हिस्सा रु. ०.८७ कोटी) निधी सदर प्रकल्पासाठी खर्ची टाकण्यास मान्यता प्रदान केळेली आहे. 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर श्री दत्त होतकरी सहकारी साखर कारखाना, लि. शिरोळ यांनी ७ 
गावातील १९१० हेक्‍टर क्षेत्रावर क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्प राबविण्याबाबत वाचा येथील २ नुसार 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयानुसार ३६५ हे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०२३/प्र.क्र.४५/जल-१ 


क्षेत्रासाठी योजना राबविण्यात आली आहे. वाचा येथील क्र. ३ नुसार केंद्र शासनाने समस्याग्रस्त जमीन 
सुधारणा या उपयोजनेअंतर्गत निधी वितरण बंद केल्याचे कळविले आहे. दि. 09-99-2023 च्या 
संचाळक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्रान्वये सदर योजना बंद 
झाल्याचे कळविण्यात आळे आहे. सबब आराखड्यातील १९१० हे. मधील उर्वरित १५४५ हे. क्षेत्रासाठी 
सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) ३४ व्या बैठकीत राष्ट्रीय 
कृषी विकास योजनेअंतर्गतची क्षारपड जमीनसुधारणा व सच्छिद्र निचरा प्रणालीची रु. ९.४६ कोटी 
किंमतीची उर्वरित कामे RPS Sub scheme मधून नियमित राष्ट्रीय कृषी विकास योजना RKVY DPR 
Stream मध्ये रुपांतरित करण्यात आलेली असून सदर योजनेमधील उर्वरित १५४५ हे. क्षारपड जमीन 
सुधारणेची कामे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मृद व जलसंधारण विभागास कार्यवाही करण्यास 
मान्यता दिली आहे. 

त्यास अनुसरून श्री दत्त BAHL सहकारी साखर कारखाना, लि. शिरोळ यांनी वाचा येथील 
क्र. ४ नुसार अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक 
क्षेत्र, पुणे यांचे मार्फत सादर केलेल्या ७ गावातील १५४५ हेक्‍टर क्षेत्रावर क्षारपड जमीन सुधारणा 
प्रकल्प राबविण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. या झासन निर्णयान्वये कोल्हापूर जिल्हयातील शेडशाळ (३९४ हेक्‍टर), अर्जुनवाड (३६६.७३ 
हेक्‍टर), कवठेसार (१३० हेक्‍टर), गणेशवाडी (२३४ हेक्‍टर), कुटवाड (८५.४७ हेक्‍टर), घालवाड 
(१७७.८० हेक्‍टर) व औरवाड (१५७ हेक्‍टर) ता. शिरोळ या गावांतील एकूण १५४५ हेक्‍टर क्षेत्रावर 
सच्छिद्र निचरा प्रणाळीचा (Sub-Surface Drainage System) वापर करून क्षारपड जमीन 
सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याकरिता ₹९४५.५४ लक्ष अंदाजपत्रकीय खर्चाचा प्रकल्प राबविण्यास 
आणि त्याकरिता या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी SAHA राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत (RKVY 
DPR based Stream) या उपयोजने अंतर्गत प्रती हेक्टरी ६०,०००/- अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. या प्रकल्पांतर्गत शहोतकऱ्यांनी राबवावयाच्या प्रकल्पांतर्गत घटक /उपचाराचा आराखडा खालील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे राहील, सदर आराखडयातील अनु. क्र. 9, २ व 3 या घटकांची 
शेतकऱ्यांनी स्व-निधीतून अंमलबजावणी करावयाची असून अनु.क्र. ४ येथील सच्छिद्र निचरा 
worst या घटकाकरिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत समस्याग्रस्त जमीन सुधारणा 
कार्यक्रम (RKVY DPR based Stream) या योजने अंतर्गत प्रती हेक्टरी ६०,०००/- अर्थसहाय्य 
लाभार्थी शोतकऱ्यांना अनुज्ञेय राहील. या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत 
अर्थसहाय्य व लाभार्थी हिस्सा खालील प्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०२३/प्र.क्र.४५/जल-१ 


राकृवियो 
प्रकल्प यत 
अ. प्रकल्प किंमत अंतर्गत 
घटक किंमत (रु. 
क्र. क्षेत्र अर्थसहाय्य 
लक्ष) 
(रुपये लक्ष) 
प्रक्षेत्र विकास, बांध बंधिस्ती, पाण्याचा 
पाट, जमिनीस आकार देणे On farm 
ह 
Development, bunding, _ irrigation 
तत लाभार्थी 
channel, land shaping अतत 
गत क शेतकऱ्यांनी 
भू-सुधारक oi amendment षु नि 
२ on स्व-निधीतून निरंक 
tonnes/ha)) 
राबवावया 
हिरवळीची खते, ऊसाचे बेणे, खते व 
च्या बाबी 
3 औषधे (Green Manuring, Sugarcane | १५४५ é. 
ratoon (seed) fertilizers and 
chemicals) 
सच्छिद्र निचरा प्रणाळी (Sub-surface 
drainage system (Excavation & 
© | refilling of soil, Corrugated pipeline, २९४५.५४ ९२७.०० 
its fitting & laying, construction of 
outlets)) 
प्रशासकीय खर्च (2% RKVY Share) 92.48 
एकूण ९४५.५४ 


३. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिनस्त अपर 


आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे हे राहतील, या प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी सदर यंत्रणेच्या जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग 
(राज्यस्तर), कोल्हापूर यांच्या पर्यवेक्षणाखाळी करण्यात यावी. सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीची कार्यपध्दती परिशिष्ट "अ" येथे नमूद केली आहे. 


. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्दा क्र. ६ब नुसार 
अंमलबजावणीचा कालावधी- आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४. 
. सदर प्रकल्पांतर्गत संबंधित ७ गावातील शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या संस्था, त्यांचे सभासद 
शेतकरी, प्रकल्प क्षेत्र आणि त्याकरिता राकृवियो (RKVY DPR based Stream) अंतर्गत देय 
अनुदानाचा AUS es खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०२३/प्र.क्र.४५/जल-१ 


गतत ताता राकृवियो अनुदान 
वड पहात a सभासद | Whe oe 
गावाचे नाव गट/ संस्था ae ae (रु. लाख) (8 रु. 
शेतकरी । क्षेत्र (हे) 
६०,००० प्रती हे ) 
awe | Saat बहुउद्देशीय क्षारपड ae ace Bees 
जमीन सुधारणा सह. संस्था ह न 
अर्जुनवाड अर्जुनेश्वर बहुउद्देशीय क्षारपड ह त aay 
जमीन सुधारणा सह. संस्था : 
ee कवटठेसार बहुउद्देशीय क्षारपड 
कवठेसार anita GURU ae. सत्या २३४ १३० ७८.०० 
जमीन सुधारणा सह. संर 
कृषी संजिवनी बहुउद्देशीय 
गणेशवाडी | क्षारपड जमीन सुधारणा सह. २९० २३४ १४०.४० 
संस्था 
श्री. नरसिह बहुउद्देशीय 
कालवा (य ह क 8 sane 
हसुर क्षारपड जमीन सुधारणा सह. २३१ ८५.४७ ५१.२८२ 
ey संस्था 
श्री घोलेश्वर बहुउद्देशीय 
घाळवाड | क्षारपड जमीन सुधारणा सह. ४७७ १७७.८० 906.6¢ 
संस्था 
औरवाड-बुबनाळ बहुउद्देशीय 
औरवाड- pe अ a E = 
बुबनाळ क्षारपड जमीन सुधारणा सह. १८५ १५७ ९४.२० 
ड संस्था 
एकुण २७९८ १५४५ २९२७ 
प्रशासकीय खर्च (2% RKVY 
१८.५४ 
Share) 
एकूण २७९८ १५४५ ९७५.५७ 


६. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी /अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार 
संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ SANA (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२९११३४४००६२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNIL MAHADEV ऊन Urs काकाला 


2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afe06798f54168b 


908098, postalCode=400032, ‘Maharash' 
II ber=30B26A65349009C49CCA04C5AECBC47F35D7524B402BBD5D7 
FA6DDD215CFF 18D, ‘SUNIL MAHADEV KALE 
Date: 2024.02.29 12:55:04 +05'30' 
(सु. म.काळे) 


महाराष्ट्र शासन 


सोबत-परिशिष्ट-अ 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा- २०२३/प्र.क्र.४५/जल-१ 

) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

) मा.विरोधीपक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
) सर्व मा.संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


SG © 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
अ.मु.स. (कृषी, पदुम विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


SS 


vo 


qo) सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

११) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२) आयुक्त, मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

१३) अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 

१४) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर. 
१६) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 

१७) सहाय्यक संचालक (व्यय-१/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१८)जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१९) निवड नस्ती (जल-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०२३/प्र.क्र.४५/जल-१ 


परिशिष्ट “अ 


मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. प्रमा-२०२३/ प्र.क्र.४५/जल-१, दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ चे 


सहपत्र 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत समस्याग्रस्त जमिन सुधारणा (RKVY DPR based Stream) या 


योजनेंतर्गत सच्छिद्र निचरा प्रणालीचा वापर करून (SSD) शेडशाळ, अर्जुनवाड, कवठेसार, 


गणेशवाडी, कुटवाड, घालवाड व ओवाड ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर या गावातील क्षारपड जमीन 


सुधारणा प्रकल्प अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :- 


गै 


क्षारपड जमीनीवर सच्छिद्र निचरा प्रणालीचा अंवलब करणे हा क्षेत्र उपचार असून तो 
शेतकऱ्यांनी सामुदायिकरित्या अवलंबावा म्हणून १ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर यांच्या पर्यवेक्षणाखाळी आत्मा अंतर्गत स्थापन झालेले 
शेतकऱ्यांचे गट अथवा शेतकरी उत्पादक कंपनी सदर प्रकल्पाची प्रक्षेत्रावर प्रत्यक्ष 
अंमलबजावणी करतील. 


. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. 3 मध्ये नमूद केल्यानुसार अनु. क्र. १, २ व ३ या घटकांची 


शेतकऱ्यांनी स्व-निधीतून अंमलबजावणी करावयाची असून त्याकरिताच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक 
तयार करुन या बाबींची जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर 
यांच्या पर्यवेक्षणाखाली गटाच्या स्तरावर अंमलबजावणी करावी. 


. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार केवळ अनु.क्र.४ येथील सच्छिद्र 


निचरा प्रणाली या घटकाकरिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देय राहणार 
आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांच्या गटांनी/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी क्षारपड जमीनीवर 
सच्छिद्र निचरा प्रणालीचा अंवलब करण्यासाठी स्वखर्चाने सनदी स्थापत्य अभियंत्यांची 
नियुक्‍ती करावी. याकरिता स्थापत्य अभियंत्यांना द्यावयाचे मानधन/ सेवाशुल्क व त्यावरील 
कर इ. खर्च शेतकरी गटाने स्व-निधीतून भागवावयाचा आहे. 


. शेतकरी गटाने नियुक्‍त केलेल्या सनदी स्थापत्य अभियंत्यामार्फत प्रक्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन 


केंद्रीय क्षारपड जमीन संशोधन संस्था, wats, हरियाणा (CSSRI) यांनी भारी काळ्या 
जमीनीसाठी (Deep Black Cotton Soil-Vertisols) शिफारस केलेल्या बंदिस्त निचरा 
प्रणालीच्या संकल्पनानुसार प्रकल्प अंमलबजावणीचे संकल्पचित्र व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार 
करुन घ्यावे. 


., ठोतकऱ्यांच्या गटांनी/ sland! उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या प्रक्षेत्राकरिता सनदी स्थापत्य 


अभियंत्यांनी तयार केलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणीचे संकल्पचित्र व खर्चाचे अंदाजपत्रकास 
ठराव घेऊन मान्यता द्यावी. त्याचप्रमाणे, सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता शोतकऱ्यांच्या 
गटांनी/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सभासद शेतकऱ्यांना बँक कर्ज व स्व-निधीतून आवश्‍यक 
निधी उभारण्याचे सुचित करावे. अशाप्रकारे गटातील सर्व सभासद ]शोतकऱ्यांनी बँकेमार्फत व 
स्व-निधीतून व्यक्‍तिगत क्षेत्राकरिता प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक निधीची उभारणी 
करावी. त्याचप्रमाणे होतकरी गट या प्रकल्पाकरिता आवश्‍यक असलेला निधी तसेच 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०२३/प्र.क्र.४५/जल-१ 


Go 


११, 


शेतकऱ्यांच्या बँक कर्जावरील व्याजास सवलतीसाठी खाजगी कंपन्यांच्या सी. एस. आर. 
फंडातुन निधी ऊभारू शकतील. 


. प्रकल्प अंमलबजावणीकरिता आवश्‍यक निधीची उभारणी झाल्यानंतर शोतकऱ्यांच्या गटांनी/ 


शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी व सदर निधीतून प्रकल्प राबविण्यास सनदी स्थापत्य अभियंत्यांना 
कार्यारंभ आदेश निर्गमित करावा व त्याबाबत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर यांना अवगत करावे. 


. प्रकल्पांतर्गत कामे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर 


यांच्या पर्यवेक्षणाखाळी करावयाची असून प्रकल्पासाठी नियुक्‍त केलेल्या सनदी स्थापत्य 
अभियंत्यांनी तसेच संबंधित शेतकऱ्यांच्या गटांनी/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी वेळोवेळी 
कामाचा प्रगती अहवाल जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर 
यांना सादर करावा. 


. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर यांनी शेतकऱ्यांच्या 


गटांच्या/उत्पादक कंपनींच्या प्रकल्प क्षेत्रास वेळोवेळी भेट द्यावी व प्रकल्पाच्या प्रगतीचा प्रत्यक्ष 
आढावा घेऊन प्रकल्प शास्त्रोक्त पध्दतीने राबविण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक सुचना द्याव्यात. 
त्याचप्रमाणे, गटांच्या/उत्पादक कंपनींच्या प्रकल्पांतर्गत कामे पूर्ण झाल्यानंतर मोका तपासणी 
करुन सनदी स्थापत्य अभियंत्यामार्फत प्रकल्पांतर्गत सर्व बाबींची शास्त्रोक्त पध्दतीने 
अंमलबजावणी झाल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर 
यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रकल्पांतर्गत सच्छिद्र निचरा प्रणाली ही क्षेत्र उपचार पध्दती आहे, त्यामुळे प्रकल्प मंजुरी 


देण्यात आलेल्या शेतकरी गटाच्या संपूर्ण प्रक्षेत्रावर सर्व सभासद शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील व गटाकरिता मंजूर प्रक्षेत्रावर सर्व शेतकऱ्यांनी 
सच्छिद्र निचरा प्रणाली बसवून प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतरच गटातील शेतकरी अनुदानासाठी पात्र 
राहतील. या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी शहोतकऱयांना संपूर्ण गटाचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 
वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज खात्यावर अनुदान अदा करण्यात येईल (Credit Linked 
Back ended Subsidy). 


.संबंधित गटांच्या/उत्पादक कंपनींच्या सभासद शेतकऱयांना अर्थसहाय्य केलेल्या राष्ट्रीयकृत 


बँकेचे निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र/प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र तसेच, सनदी स्थापत्य 
अभियंत्यामार्फत प्रकल्प पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेऊन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर यांनी प्रकल्प मंजुरी दिलेल्या होतकरी गटाच्या संपूर्ण 
प्रक्षेत्रावर प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचे मोका तपासणीअंती प्रमाणित करुन 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित गटांच्या/उत्पादक कंपनींच्या सर्व सभासद 
शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाची शिफारस शासनास करावी. 

अनु. क्र. १० नुसार जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर यांची 
शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरुन राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत समस्याग्रस्त 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०२ २३/प्र.क्र.४५/जल-१ 
जमीन सुधारणा कार्यक्रम (Reclamation of Problematic Soil) या उप-योजने अंतर्गत निधी 
वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
१२.शासनाने निधी वितरीत केल्यानंतर जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
कोल्हापूर यांनी प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी रु.६०,०००/- याप्रमाणे त्यांच्या आधार 
संलग्न बँक कर्ज खात्यावर अनुदान जमा करावे व सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


